वित्त विभागास नविन प्रशासन भवन 
इमारत, ३ रा मजला, पश्चिम बाजू येथे 
जागा वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२०/प्र.क्र.२३/२०२०/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १९ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ :- १ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२०/प्र.क्र.४/२०२०/२२, 
दिनांक ७.७.२०२०. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक २५.९.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त विभागास नविन प्रशासन भवन इमारत, 
३ रा मजला, पश्चिम बाजू येथे ८५० चौ.फूट जागा वाटप करण्यात आली आहे. तसेच, संदर्भ क्र. २ 
अन्वये मंत्रालय मुख्य इमारत व विस्तार इमारतीस जोडणाऱ्या सहावा मजला ब्रिजवरील वित्त 
विभागाची १२०० चौ.फूट जागा मा. राज्यमंत्री (पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक 
बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), रोजगार हमी, भूकंप पुनर्वसन, संसदीय कार्ये) यांचे दालन व 
कार्यालयासाठी वाटप करण्यात आली आहे. सदर १२०० चौ.फूट जागेच्या बदल्यात वित्त विभागास 
पर्यायी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही. आता, मंत्रालय मुख्य इमारत व विस्तार 
इमारतीस जोडणाऱ्या सहावा मजला ब्रिजवरील वित्त विभागाच्या १२०० चौ.फूट जागेच्या बदल्यात 
यापूर्वीच संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक ७.७.२०२० अन्वये वाटप केलेल्या ८५० चौ.फूट 
जागे शेजारील ४८७.५० चौ.फूट जागा वित्त विभागास वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय :- 

मंत्रालय मुख्य इमारत व विस्तार इमारतीस जोडणाऱ्या सहाव्या मजल्यावरील ब्रिजवरील 
वित्त विभागाच्या १२०० चौ.फूट जागेच्या बदल्यात नविन प्रशासन भवन इमारत, ३ रा मजला, पश्चिम 
बाजू येथे वित्त विभागास यापूर्वीच शासन निर्णय, दिनांक ७.७.२०२० अन्वये वाटप केलेल्या ८५० 
चौ.फूट जागे होजारील ४८७.५० चौ.फूट जागा वित्त विभागास वाटप करण्यात येत आहे. अशाप्रकारे 
नविन प्रशासन भवन इमारत, ३ रा मजला, पश्चिम बाजू येथे १३३७.५० चौ.फूट जागा वित्त विभागाच्या 
ताब्यात राहील. 
२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त 
जागेचा ताबा संबंधितांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२०/प्र.क्र.२३/२०२०/२२, 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११९१६३०४८७२०७ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pradnya Prakash Sawant 
m ht General Administrati 
400065, st=Mal 


Pradnya ॥_._____ or ठोके 
Prakash Sawant याणा ०4 
(प्रज्ञा प्र. सावंत ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 

. मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

३. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. सह/उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुबई-३२ 
१०. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान 

रोड, फोर्ट, मुंबई-०१. 
१३. उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
१४. शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य), सा.बां. मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. शाखा अभियंता (सा.बां.) बंगलो, नविन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


